बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्‍क 
अधिनियम ,२००९ च्या कलम १८(५) मधील 
तरतुदीनुसार अनधिकृत शाळांविरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४३/२०/एस.एम.-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा-: १) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम ,२००९ . 
2) महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम ,२०११. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - 
२००९/(९१३/०९)/माशि-१, दिनांक १९.०६.२०१०. 
४) area शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१२/ 
(११०/१२)/माशि-१, दिनांक २२.०८.२०१२. 


शासन निर्णय : 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या कलम १८ (4) मध्ये 
“जी कोणतीही व्यक्‍ती, मान्यता प्रमाणपत्र मिळविल्याखेरीज एखादी शाळा स्थापन करील किंवा 
चालवील किंवा मान्यता काढून घेतल्यानंतरही शाळा चालूच ठेवील, ती, एक लाख रुपयापर्यंत असू 
शकेल इतक्या द्रव्यदंडास आणि ज्या कालावधीत असे उल्लंघन करण्याचे चाळू sds असेल त्या 
कालावधीतील प्रत्येक दिवसाकरीता दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडास पात्र 
असेल” अशी तरतूद आहे. सदर तरतुदीनुसार राज्यातील अनधिकृत झाळांविरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत संदर्भ क्रमांक (3) येथील शासन निर्णयान्वये निर्देश देण्यात आले होते. तथापि, सदर 
शासन निर्णयास संदर्भ क्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात 
आली आहे. Sat स्थगिती ही बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ 
मधील तरतूदींशी विसंगत असल्याने संदर्भ क्रमांक (४) येथील शासन निर्णय याव्दारे रद्द करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४३/२०/एस.एम.-२ 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र २०२०१११११४४४२२४६२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Musht: 


. i 
harashtt SCHOOL EDUCATION & 
SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi ht 


2.5.4.20=711589 ff 9bO0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314d51 
८0887१0. 


हे. / सोह INumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e076241d 
ushtaque Kazi जया 
Di 


ite: 2020.11.11 14:50:07 +05'30' 


(इ.मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. संचालक, माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), सर्व जिल्हा परिषद. 

१३. शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण/ उत्तर/ पश्चिम विभाग, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (एस.एम.-२) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


